कोविड-१९ कालावधीत रुग्णोपचार दिलेल्या 
योगदानाप्रित्यर्थ निवासी डॉक्टरांना त्रह््णनिर्देशा 
म्हणून प्रतिकात्मक रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२८१/२१/शिक्षण-२, 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 
गो.ते.रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०६ ऑक्टोबर,२०२१ 


प्रस्तावना:- 

देशामध्ये कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव वाढ असताना केंद्र शासनाने दिनांक 
२४ मार्च,२०२० रोजी संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन जारी केले होते. त्यावेळी राज्यातही सदर 
लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये राज्यात कोविड-१९ या आजाराचा 
प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणावर होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये राज्यातील शासकीय व महापालिका 
वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यानी (कनिष्ठ निवासी व वरिष्ठ निवासी) 
कोविड बाधित रुग्णांना रुग्णोपचार देण्याचे बहूमुल्य काम पार पाडले. त्यांच्या या योगदानाप्रित्यर्थ 
PUTT म्हणून प्रतिकात्मक रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे 
विद्यार्थी तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी (निवासी 
डॉक्टर्स) यांनी कोविड-१९ या आजाराच्या साथीच्या कालावधीमध्ये रुग्णसेवेकरिता दिलेल्या अमूल्य 
योगदानाप्रित्यर्थ त्यांना क्र्णनिर्देशा म्हणून प्रत्येकी रुपये १,२१,०००/- (रुपये एक लाख एकवीस हजार 
फक्‍त) इतकी प्रतिकात्मक रक्‍कम अदा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम ही झासकीय/महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालये आणि शासकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालयातील सध्या कार्यरत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाच (कनिष्ठ निवासी-१/२/३ व 
वरिष्ठ निवासी-१/२/३) अनुज्ञेय राहिल. 


३. सदर रक्कम ही दोन हप्त्यांमध्ये (ऑक्टोबर,२०२१ व मार्च, २०२२) देय राहिल. 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२८१/२१/शिक्षण-२ 


४. या प्रित्यर्थचा शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांवरील खर्च हा 
संबंधित संस्थेच्या लेखाशिर्षाखालील “३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने" या उदिष्टांतर्गत उपलब्ध 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील वैद्यकीय 
महाविद्यालय/पदव्युत्तर संस्थांतील निवासी डॉक्टरांवरील खर्च हा संबंधित महानगरपालिकेमार्फत 
भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६९/२०२१/व्यय-१३, दिनांक 
०६/१०/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००६१७२६३०३०१३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 
AJ | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


talCode=400032, ‘Mah. ht 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f7 36fdb4fe 


137863b17834S5a5ead34dbfb1 
idonym=8433B0910FFD44AC77C267452786D497 


C8BC73E0, 


ber=71214F99804ABAAE1EA28D5F794C1B 


SASULKAR फाम 
(अजित सासुलकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.एमईडी १०२१/प्र.क्र.२८१/२१/शिक्षण-२ 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सह सचिव/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

सचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालये (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) 
महालेखापाल-१/२,(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


